केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम , 
2023 (National Dental Commission Act, 
2023 (च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने समिती 
गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक: रादंआ-११२३ .क्र.प्र/१२४/अधिनियम 
नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुगणालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


देशातील दंतचिकित्सा व्यवसायाचे नियमन करणे, दर्जेदार आणि परवडणारे दंत वैद्यकीय शिक्षण 
प्रदान करणे, उच्च दर्जाची मौखिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे तसेच, याबाबींशी संबंधित किंवा 
प्रासंगिक बाबींचे नियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2023 (National 
Dental Commission Act, २०२३) दि. ११.०८.२०२३ रोजी अधिसूचित करण्यात आला आहे. सदर 
अधिनियमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
संचालनालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम ,२०२३ )National Dental Commission Act, 2023) च्या 
अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे- 


अ.क्र नाव व पदनाम पद 

१. | . | आयुक्त, वैद्यकोय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. अध्यक्ष 

२. सह संचालक (दंत), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. सदस्य 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद, मुंबई. सदस्य 

8. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रूग्णालय, मुंबई. सदस्य 

५.  । प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद मुंबई. सदस्य सचिव 


२. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील: 

राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2023 (National Dental Commission Act, 2023) मधील 
कलम ५६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २९ व कलम ४८ मधील तरतूदी विचारात घेऊन नियमांचा मसुदा 
तयार करून शासनास दोन महिन्यांत सादर करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रादंआ-११२३/प्र.क्र.१२४/अधिनियम 


३. सदर समितीने आवऱयकता वाटल्यास दंत वैद्यकीय शिक्षण व व्यवसायातील तज्ञ व्यक्‍तींना निमंत्रित 
सदस्य म्हणून आमंत्रित करावे . 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥१9॥॥॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक <२०२४०३१५१७३५२११०१३> असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 
AJ | गृ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=09d106c443b4977e7463338fa581736F 
गृ U KA R A M db4fe137863b178345a5ead34dbfb12, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F79 


4C1BA337889880D0C567C29D025934340956D 
F, cn=AJIT TUKARAM SASULKAR 


Date: 2024.03.15 18:53:05 +05'30' 


(अजित सासुलकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा. सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

८. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सर्व सन्माननीय विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

१०. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

११.आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई, 

१२.सहसंचालक (दंत), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

१३.सह संचालक (वैद्य, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई, 

१४.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, ३रा मजला, सेंट जॉर्ज 
रुग्णालय, मुंबई- ४०० ००१, 

१५.अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रूग्णालय, सेंट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई- ४०० ००१, 

१६.प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, ३रा मजला, सेंट जॉर्ज 
रुग्णालय, मुंबई- ४०० ००१, 

१७. निवडनस्ती (अधिनियम). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


